सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा 
संदर्भातील शासन निर्णयातील तरतूदींवर 
स्पष्टीकरण.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
MRA परिपत्रक क्रमांक सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ मार्च,२०१९. 


वाचा : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.२७/०९/२०१८. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, 
दि.२२/१०/२०१८. 
३) शासन परिपत्रक क्रमांक सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, दि.२६/११/२०१८. 


परिपत्रक : 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय अन्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा 
प्रक्रीयेंतर्गत एकत्रित सुधारीत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. तसेच संदर्भीय शासन 
परिपत्रकानुसार काही तरतूदींबाबत स्पष्टीकरणही देण्यात आले आहे. उपरोक्‍त दोनही 
सूचनांव्दारे ई-निविदेसंदर्भात विस्तृत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

परंतु महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ यांच्या मागणीनुसार ई-निविदेतील अतिरिक्‍त 
सुरक्षा ठेव रकमेच्या बाबतीत खालीलप्रमाणे सुधारित सूचना देण्यात येत आहेत :- 

१) दि.२६/११/२०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मध्ये नमूद रक्‍कम डीडी व्दारे 
सादर करणे अनिवार्य होते. तथापि, सदर Additional Performance Security 
Deposit ची रक्‍कम कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेच्या DD/FDR/BG स्वरुपात 
स्विकारण्यात यावी. 


२) ब-याचदा लगतच्या पूर्व कालावधीत पात्र ठरलेला कंत्राटदार किंवा एखादी निविदा 
उघडण्यावेळी पात्र असलेल्या कंत्राटदार त्याच निविदा सूचनेतील उघडण्यात 
आलेल्या/येणा-या दुस-या निविदावेळी अपात्र ठरविण्यात येतो, san कंत्राटदारांची 
निविदा किरकोळ कारणास्तव (जसे की, PTC,Machinery, आयकर कागदपत्रे, 9118 
work condition इ.) अपात्र करु नये. अऱ्या कंत्राटदारांनी त्यांची Yea Online 
निविदांची कागदपत्रे उपलब्ध केल्यास ती पडताळून पात्र ठरविण्याबाबत कळवावे व 
आर्थिक लिफाफा क्र. २ उघडावा. याबाबत अशा SATA आदेशा मा.उच्च न्यायालयाने 
सुध्दा निर्गमित केले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०७१७३२५०५४१८ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आले आहे. 


प्रति, 


Cc AW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


‘ 2 Digitally signed by Sachin Manikrao Chivate 
c Government Of ‘a, ou=Public Work: 
Sachin Manikrao १५५०५५५ 
2.5.4.20: dff58ad80dfdae3976edee46d 1 bf7934d01469cb4d 
916976c25305666b613, 


h 1 rialNumb 0ae84322c80d3e4ea1b574eb3782ed6cb133b9 
1 l Va e 38933bdf197ed5a1551d8622: 


Date: 2019.03.07 17:35:52 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती),महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्रामविकास विभाग 
महाळेखापाल-१, मुंबई/महाळलेखापाल-२, नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी. 
सर्व मुख्य अभियंता ,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 


७. संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 
८. सर्व अधिक्षक अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (विद्यूत/यांत्रिकी) 


१० 


अधिक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या कार्यालयांना सदर 
शासन परिपत्रकाची प्रत अग्रेषित करावी. 


. मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता,पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 


मुंबई 


ad सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई 


११.कार्यासन (इमारती-२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


